महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.दुरुस्ती-०१२४/प्र.क्र.३/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २३ जानेवारी, २०२४. 


विषय <:- गिरगांव, मुंबई, खेतवाडी येथील अधिकारी व कर्मचारी वसाहत येथे स्थापत्य कामे 
करण्यासाठी प्रशासकीय मन्यता देणेबाबत. 


संदर्भ :- १) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-१, उप विभाग-पाच, 
(सुधारित शा.नि.क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र. ३०/१३/ विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७ एप्रिळ २०१५), 


२) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४, 
अनुक्रमांक ०३ 

3) पोलीस सह आयुक्‍्त(प्रशासन), पोलीस आयुक्त कार्यालय, बृहन्मुंबई यांचे 
पत्र क्र. CP/ACS(H)/D-¢(9)Bldg.Br./90/R/2/RKB/3§82/ 
२०२३, दि. ५/१२/२०२३. 


शासन निर्णय :- 


पोळीस सह आयुक्‍्त(प्रशासन), पोलीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांनी गिरगांव, मुंबई, खेतवाडी 
येथील अधिकारी व कर्मचारी वसाहत येथे स्थापत्य कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध 
करून देणेबाबत प्रस्ताव सादर केलाआहे. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रूपये १,७६,६१,३६०/- (रुपये एक कोटी Wey लाख एकसष्ठ 
हजार तीनशे साठ फक्त) इतक्या रकमेचे खालील प्रमाणे अंदाजपत्रक सादर केले आहे, 


अ.क्र. कामाचे नाव अंदाजपत्रक रक्‍कम 


णो > Strnthening Repairs & Renovation of Tiolet Block at Khetwadi 15.१,७६,६१,३६०/- 
Officers & Servants Quarters, Girgaon, Mumbai. 


३. सदर अंदाजपत्रक शाखा अभियंता शासकीय मुद्रणालय शाखा, चर्नी रोड, मुंबई यांनी तयार केले 
आहे. तसेच, उप अभियंता, पश्चिम(सा.बां)उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई, कार्यकारी अभियंता, इलाखा 
शहर विभाग, मुंबई, अधीक्षक अभियंता, मुंबई(सा.बां)मंडळ, मुंबई यांनी प्रतिस्वाक्षरित केले आहे व मुख्य 
अभियंता, सा.बां. विभाग, मुंबई यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. 


४. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-पाच (सुधारीत शा.नि.क्र. विअप्र- 
२०१३/ विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल २०१५ व सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र. १३४, 
अ.क्र. ३ मधील तरतुदीनुसार, रु. १ कोटी ते रू.१५ कोटी किंमत असलेल्या अंदाजपत्रकीय रकमेच्या 
कामांच्या ढोबळ अंदाजपत्रकास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील तांत्रिक मान्यता प्रदान 
करण्यास सक्षम अधिका-याने तांत्रिक सहमती (Technical Approval) प्रदान केल्यानंतर, क्षेत्रीय स्तरावरील 
सर्वोच्च तांत्रिक अधिकारी असलेल्या संबंधित मुख्य अभियंता (स्थापत्य) व मुख्य अभियंता (विद्युत) 


शासन निर्णय क्रमांकः दुरुस्ती-०१२४/प्र.क्र.३/पोल-७ 


यांच्याकडून शिफारशीसह प्राप्त अंदाजपत्रकानुसार, उपभोक्ता विभागाने त्याच्या कडील कामाची निकड व 
अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार विहीत कार्यपद्धतीने प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी. त्यानुसार, उपरोक्त 
रकमेच्या अंदाजपत्रकीय खर्चास याद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्‌. उक्त खर्च "मागणी क्र.बी १, गृहविभाग, मुख्य लेखाशिर्ष २०५५ पोलीस, (०२) शहर पोलीस (०२) 
(०१) शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) २०५५ ००९७, २७ - गौण बांधकामे" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
घालून, त्यासाठी उपलब्ध केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे शासन ज्ञापन, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकाम भाग पहिला, उप विभाग-पाच, अ.क्र.३, अनुसार 
प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७, हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१२४१५१३५९१५२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NARAYAN BIRA MANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


2.5.4.20=1dfb457576797050f1 9aafaa49567 3fc843c789942459cd39fc55610 


71b4a70c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=79C09BA352C5B3E65B2591 13F 1CDCFAB29FB961 D4EA9A24 
M A N F 411D7F622D2ED20BF, cn=NARAYAN BIRA MANE 
Date: 2024.01.24 15:13:34 +05'30' 


(नारायणमाने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
) अपर पोलीस आयुक्त, उत्तर प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
) मुख्य अभियंता, सा.बां. Wea, मुंबई 
) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, मुंबई 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CSC 0८ ww 


दु 


ह “8 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंधेरी, मुंबई. 
१२) निवड नस्ती (पोल-७. 


(२ ८5. 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


